निरीक्षक (गट-ब) संवर्गात पदोन्नतीनंतर 
पदस्थापनेमध्ये बदल करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:- न्यायाप्र-४०२१/प्र.क्र.३१०/ राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २३ मार्च, २०२३. 


वाचा :- १ शासन आदेशा, गृह विभाग, क्र. इएसटी-१७२१/प्र.क्र.१५६/ राउशु-१, 
दि.१३.१२.२०२१. 
२) मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे मूळ अर्ज क्र.१०३१/२०२१ 
प्रकरणी दि.१४.१०.२०२२ चे आदेश. 


शासन आदेठा- 


शासन आदेश, दि.१३.१२.२०२१ अन्वये सन २०२०-२१ या निवडसूचीमधून श्री.केलास 
आत्माराम तरे, दुय्यम निरीक्षक, wea] यांना निरीक्षक पदी पदोन्नती दिली असून, पदोन्नतीनंतर 
त्यांना नागपूर महसूल विभाग वाटप करुन निरीक्षक, wey, वर्धा येथे पदस्थापना केली आहे. 
श्री.तरे यांनी त्यांना वाटप करण्यात आलेल्या नागपूर महसूल विभागाऐवजी कोकण-२ महसूल 
विभाग वाटप करण्याबाबत मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे मूळ अर्ज 
क्र.१०३१/२०२१ दाखल केला होता. सदर प्रकरणी मा.न्यायाधिकरणाने दि.१४.१०.२०२२ रोजीच्या 
आदेशान्वये, दि.१३.१२.२०२१ च्या शासन आदेशातील श्री.तरे यांना नागपूर महसूल विभागात वर्धा 
येथे पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचे आदेश रद्द करुन, त्यांना कोकण-२ महसूली विभागात पदस्थापना 
देण्याचे आदेश दिले आहेत. 
२. मा.न्यायाधिकरणाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, श्री.केलास 
आत्माराम तरे यांची निरीक्षक पदी पदोन्नतीनंतर कोकण-२ संवर्गात पुढीलप्रमाणे पदस्थापना 
करण्यात येत आहे. 


अ. । निरीक्षकाचे दि.१३.१२.२०२१ च्या मा.न्यायाधिकरणाच्या पदस्थापना 


क्र नाव आदेशानुसार वाटप महसूली | आदेशानुसार वाटप 
विभाग व पदस्थापना महसूली विभाग 
१ | श्री.केलास नागपूर कोकण-२ निरीक्षक, भरारी 
आत्माराम तरे | निरीक्षक, राउशु, वर्धा पथक, मुंबई शहर-१ 
(श्री.जगदाळे यांच्या 
पदोन्नतीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी) 


३. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


शासन आदेशा क्रमांकः न्यायाप्र-४०२१/प्र.क्र.३१०/ राउशु-१ 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२३१७३०३४९५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANDEEP विर GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OuSHOME 


DEPARTMENT, 
2.5.4.20=418588839686584ca25060bf57af23a4473234ebcc421d08 
G O R A K H N AT H 4d8890fc37c8f673, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=E7B44D7 1EACB46FA051532FB66A73DA715F67803 
3161C1162FA83F6713D03552, cn=SANDEEP GORAKHNATH 


D H A KA N E मि 053 17:34:52 +05'30" 
(संदिप ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व नागपूर. 
सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क. 

संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित निरीक्षक (आयुक्‍त, राउठञु यांचेमार्फत) 

कार्यासन अधिकारी, राउशु-२ व, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


